नागपूर जिल्ह्यातील कळमेश्वर तालुक्यातील इतर 
जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.२९/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १६ मार्च, २०२२. 


पहावे :- मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे पत्र 
जा. क्र. का.प्रआ/११०२, दि.२१/०२/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी संदर्भाधिन 


पत्रान्वये नागपूर जिल्ह्यातील कळमेश्वर तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते, 


प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 


जिल्हा परिषद, नागपूर यांनी सदर रस्ता Sula करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यावरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 


परिषद, नागपूर यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 


करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचा प्रस्ताव व 


जिल्हा परिषद, नागपूर यांचा ठराव विचारात घेऊन नागपूर जिल्ह्यातील कळमेश्वर तालुक्यातील 
खालील रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहे. 


अ. । प्रस्तावित रस्त्याचे नांव सामाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जोन्नती 

क्र. रस्त्याचा व करावयाची एकूण | नंतरचा क्रमांक 

क्रमांक लांबी लांबी 
(कि.मी. 

1 रामा-२९३ ते दहेगांव- इतर जिल्हा (०/०० ते ७/००) ९.०० कि.मी. प्रमुख जिल्हा 
कळंबी-साहुली-आळेसूर- | मार्ग -५७ ७.०० कि.मी. मार्ग-१५२ 
सुराबर्डी ते रामा-६ रस्ता. इतर जिल्हा (०/०० ते २/००) 

मार्ग -१४७ २.०० कि.मी. 
एकूण ९.०० कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नागपूर जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 
मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ९.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (३३१६.५८ -- ९.००) 
म्हणजेच ३३२५.५८ कि.मी. इतकी तसेच इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ९.०० कि.मी. 


ने घट होवून एकूण लांबी (१७५९.११०-९.००) म्हणजेच १७५०.११० कि.मी. इतकी होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.२९/नियोजन-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in UT Und "थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२१११५५२३७५१८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


GANPAT SANDIPAN : 
KACHARE 


4978९22 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) विभागीय आयुक्त, नागपूर. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर. (यांनी सदर शासन 

निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. 
तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

४) जिल्हाधिकारी, नागपूर. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नागपूर. 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

८) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

९) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) रेखाचित्र शाखा 

११ निवडनस्ती. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


